राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील उप 
अधीक्षक (गट-ब) संवर्गातील अधिकाऱ्याचा 
परीवीक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक-इएसटी-२७१५/प्र.क्र.२१२/राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २२ फेब्रुवारी, २०१८. 


) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.सेप्रनि-१०९८/प्र.क्र.-७/९८/१२, दि.२५.०१.१९९९. 
) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दि.१९.०३.२००३. 
) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. इएसटी-२७०८/प्र.क्र.२२८/इएक्ससी-४, दि.०२.०९.२०११. 
४) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दि.२५.०८.२०१५. 
) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि. २९.०२.२०१६. 
) आयुक्त, राउञु यांचे पत्र क्र. इएसटी १२१४/६०/२-अ-१, दि.३१.०८.२०१६, दि.०७.०३.२०१७ व 
दि.२१.०९.२०१७. 


ज्ञापन: 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्य सेवा परीक्षेतून उप अधीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क या 


पदासाठी शिफारस केलेल्या खालील रकान्यातील स्तंभ (२) मधील अधिकाऱ्याला या विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.०२.०९.२०११ च्या आदेशान्वये दोन वर्षांच्या परीवीक्षाधीन कालावधीसाठी नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 
सदर नियुक्‍ती आदेशातील अट क्र. १२ अन्वये सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. १९.०३.२००३ च्या शासन 
निर्णयातील तरतूदीनुसार, नियुक्‍त उमेदवारांनी संगणक अर्हता प्रमाणपत्र नियुक्तीच्या दिनांकापासून दोन 
वर्षाच्या आत विभागप्रमुखाकडे सादर करणे अनिवार्य आहे. तथापि, सदर अधिकाऱ्यांनी विलंबाने माहे २०१५ 
मध्ये संगणक हाताळणेबाबतचे एमएस-सीआयटी प्रमाणपत्र सादर केले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
संदर्भाधीन दि.२५.०१.१९९९ च्या अधिसूचनेतील नियम क्र. ६ अन्वये खालील रकान्यातील स्तंभ (२) मधील 
अधिकाऱ्याला संगणक अर्हता प्रमाणपत्र सादर करण्यास झालेला विलंब क्षमापित करण्यात येत आहे. 

२. आता सदर अधिकाऱ्याने त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ (४) मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकास उप 
अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (गट-ब) या पदावरील त्यांचा परीविक्षाधीन काळावधी समाधानकारकरित्या 
पूर्ण केला आहे. त्यामुळे त्यांचा या पदावरील परिवीक्षाधीन कालावधी स्तंभ (४) येथे नमूद केलेल्या दिनांकास 


समाप्त करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः इएसटी-२७१५/प्र.क्र.२१२/राउशु-१ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव | रुजू झाल्याचा दिनांक | परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त झाल्याचा 
दिनांक 
|, १_| २ 3 tof 
|; | श्री. विठठल तु. भुकन २३.०९.२०११ १४.०२.२०१४ 
३. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१४९२/२०१७, साप्रवि कार्या-१२, 


दि.२९.१२.२०१७ अन्वये प्राप्त सहमतीने तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२५.०८.२०१५ च्या 


परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांस अनुसरून सदर आदेश निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


a: 


सदर झासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 


असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०२२२१२०५४६५२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Shivaji Baburao Chavan 


. . 
h 1 DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
7) IVaJ | a 1 fa (0 Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
4.20=9aa522e32450ec03b47343bc963097 b0e 1 34f043fb205 
£2e97595f145aaf4d73, 


serialNumber=bSccfce8750c2a4b3 1ad76a42c0094dcbcc63834 
h a Va Nn ¢€3279619496c6858859¢8594, cn=Shivaji Baburao Chavan 
Date: 2018.02.22 12:06:19 +05'30' 


(शिवाजी चव्हाण) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

उप सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग/ कार्या-१२, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व विभागीय उपआयुक्त, राउशु (मार्फत आयुक्त, राउशु, मुंबई.) 

संबंधित अधिकारी (मार्फत आयुक्त, राउझु, मुंबई.) 

महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
निवडनस्ती (राउशु-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


